RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - अ 


वर्ष १, अंक ४ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१५ /१२२ / प्र.क्र .३० / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९, ( १८ ९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की MCGM BEST 
Undertaking यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रु . ५,००,००० 
( रुपये पाच लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात 


येत आहे : 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे. 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


. 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध 
झाल्या आहेत : 


८ ९ 


सदर पारेषण वाहिनीची उभारणी व संचालन ( कन्स्ट्रक्शन अॅन्ड ऑपरेशन) करण्यास उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग , शासन निर्णय क्र . संकीर्ण ०२१०/ प्र.क्र . २९ /ऊर्जा-४ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० मधील 
तरतुदींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे . 

भाग-२ 
विद्युत अधिनियम , २००३ कलम ६८ अन्वये देण्यात आलेल्या परवानगीबाबतचे पत्र क्र . पावामा 
२०१२/ प्र.क्र . ६९ / ऊर्जा-४, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये काहीही नमूद केलेले असले तरी उपरोक्त 
नमूद पारेषण वाहिनीची उभारणी, परिरक्षण व संचलन यांना देण्यात आलेली मान्यता विद्युत अधिनियमातील 
तरतुदी, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर यांचे आदेश व नियम जे 
वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या पारेषण वाहिनीच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी असतील, यांच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 
मे . टाटा पॉवर कंपनी लि . त्यांच्या डेहरंड ( जि . रायगड ) येथील प्रस्तावित २४०० मे . वॅ . क्षमतेच्या 
औष्णिक विद्युत प्रकल्पापासून ते टाटा पॉवर कंपनीच्या विक्रोळी येथील प्रस्तावित ४०० के . व्ही . रिसिव्हिंग 
स्टेशनपर्यंत अशी अंदाजे ५१.३० कि.मी. लांबीची डबल सर्किट , क्वाड मूस , ए.सी.एस.आर. अति 
उच्चदाबाची ४०० किलो होल्टची पारेषण वाहिनी उभारित आहे : 

( १) ( अ ) डेहरंड ते पामबीच रोड जवळचेठिकाण = ३८.२ कि.मी. 

( ब) पामबीच रोडच्या ठिकाणापासून ते मे . टाटा पॉवर कंपनीच्या विक्रोळी येथील प्रस्तावित 
४०० के . व्ही . रिसिव्हिंग स्टेशनपर्यंत = १३.१ कि.मी. 
( क ) डेहरंड विक्रोळी ४०० के . व्ही . पारेषण वाहिनी 

एकूण अंतर 

= ५१.३ कि.मी. 
( २ ) ४०० के . व्ही . उच्चदाब पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी अंदाजे १४३ टॉवर्सची उभारणी करील. 
( ३) या उपरोक्त डेहरंड ते विक्रोळी पारेषण वाहिनीचा मार्ग खालील नमूद केलेल्या गावांमधून जाईल . 
शहापूर ,शिर्की, सरेभाग, बेनावले, नार्वे, वाधव, सोनखर, इरावे, रावे, वेसवी, चिरले , जासई , गव्हाण , 
न्हावे, कर्वे, नेरुळ, सोनखार , सरसोळ , तुर्भे, वाशी, ठाणेक्रिक, मानखुर्द, शिवाजीनगर, घाटकोपर . 


शुक्रवार , जून २ ९ , २०१२ / आषाढ ८ , शके १ ९ ३४ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१२ 

आदेश 


टीप. सदर आदेशाच्या अर्थाविषयी वाद निर्माण झाल्यास सदर आदेशाचा इंग्रजी भाषेतील मसुदा 

अधिकृत मानण्यात यावा. 


भाग -१ 
विद्युत अधिनियम , २००३. 

क्रमांक पावामा . २०१२ / प्र.क्र .३१५ /ऊर्जा- ४. — विद्युत अधिनियम , २००३ मधील कलम १६४ व 
इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट , १८८५ मधील कलम १० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन मे . टाटा पॉवर कंपनी यांना डेहरंड (जिल्हा रायगड ) येथील प्रस्तावित २४०० मे. वॅ . 
क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पापासून ते टाटा पॉवर कंपनीच्या विक्रोळी येथील प्रस्तावित ४०० के. व्ही . 
रिसिव्हिंग स्टेशनपर्यंत ४०० के. व्ही . अतिउच्चदाब डबल सर्किट , क्वाड मूस , ए.सी.एस.आर.पारेषण 
वाहिनी (पारेषण प्रणालीची सविस्तर योजना सोबत परिशिष्ट - अ मध्ये दिली आहे.) उभारण्यास टेलीग्राफ 
अॅक्टमध्ये वर्णन केल्यानुसार या आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजय मेहता. 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार - अ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


Section II 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2012 


(b ) From location near Palm Beach Road to Tata Power Company, 
New Receiving Station at Vikroli , Double Ckt line = 13.1 kms. 


Order 


PART - I 


(c ) Total no. of Towers required to be erected = @ 143 Nos. 


(2 ) Total length 400 kv Transmission line = 51.3 kms between Dehrand 
to Vikroli . 


(3 ) The above 400 kv. Line shall pass through following villages viz . 
Shahapur , Sirki, Sarebhag , Benavale , Narve , Vadhav , Sankhar, Erave , 
Rave, Vesvi, Chirle , Jasai, Gavan , Nahave, Karve , Nerul, Sonkharkh , 
Sarkol, Turbhe ,Vashi, Thane Creek , Mankhurd , Shivaji Nagar ,Ghatkopar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 

No. PWM . 2012/ C.R . 315 /NRG -4. - In exercise of the powers conferred 
by the section 164 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as 
" Electricity Act”) and section 10 of Indian Telegraph Act, 1885 (hereinafter 
referred to as " the Telegraph Act”), the Government of Maharashtra , 
confers on M /s. Tata Power Company Ltd. the Powers of Telegraph Authority 
as defined under the Telegraph Act, to construct Dehrand- Vikhroli 400 KV 
D /Ckt, 51.3 Kms, transmission line as defined under the Electricity Act , 
as Annexed - I from generating plant as Dehrand (Distt. Raigad ). 

The construction and operation of aforesaid transmission line will be 
subject to provisions of the Government Resolution No.Misc .-0210 /CR -29/ 
NRG - 4 , dated 1st November 2010 the Industries , Energy and Labour 
Department, Government of Maharashtra . 

PART - II 
Notwithstanding anything contained in the approval of the Government 
ofMaharashtra under section 68 of the Electricity Act, communicated vide 
letter No. PWM - 2012 /CR -69/NRG -4 , dated 21st February 2012 , it is hereby 
clarified that the constuction , maintenance and operation of aforesaid 
transmission line will be subject to all the provisions of Electricity Act , 
Orders and Regulations of MERC and Orders of Maharashtra State Load 
Dispatch Centre , if any , which are applicable to transmission lines 
constructed and maintained by generation plants defined under the 
Electricity Act, 2003 . 

ANNEXURE - I 
M /s. Tata Power Company Ltd. is erecting 400k.v. D /ckt., Quad moose 
line between Dehrand (Distt. Raigad ) and 400 k.v. receiving station at 
Vikroli. 


AJOY MEHTA , 
Principal Secretary to Government. 


This 400 k.v. Transmission Line is proposed in two sections as stated 
below . 
( 1.) Section — 1 

( a ) From Dehrand to location near Palm Beach Road , Double Ckt 
line = 38.2 kms. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


. 


७ 


९ ० 


सदर पारेषण वाहिनीची उभारणी व संचालन ( कन्स्ट्रक्शन ॲन्ड ऑपरेशन) करण्यास उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग , शासन निर्णय क्र . संकीर्ण ०२१० / प्र.क्र . २९ /ऊर्जा-४, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० मधील 
तरतुदींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे . 

भाग-२ 
विद्युत अधिनियम , २००३ कलम ६८ अन्वये देण्यात आलेल्या परवानगीबाबतचे पत्र क्र . पावामा 
२०११ / प्र.क्र . ३२२ / ऊर्जा-४ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०११ मध्ये काहीही नमूद केलेले असले , तरी उपरोक्त 
नमूद पारेषण वाहिनीची उभारणी, परिरक्षण व संचलन यांना देण्यात आलेली मान्यता विद्युत अधिनियमातील 
तरतुदी, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर यांचे आदेश व नियम जे 
वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या पारेषण वाहिनीच्या उभारणी व परिरक्षणासाठी असतील , यांच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट - अ 
मे . टाटा पॉवर कंपनी लि . त्यांच्या डेहरंड (जिल्हा रायगड ) येथील प्रस्तावित २४०० मे . वॅ . क्षमतेच्या 
औष्णिक विद्युत प्रकल्पापासून डेहरंड ते नागोठाणे अंदाजे ३८ कि.मी. लांबीची ४०० के . व्ही.अति 
उच्चदाब डबल सर्किट , क्वाड मूस , ए.सी.एस.आर. अति उच्चदाब वाहिनी उभारत आहे. सदर वाहिनीचे 
कामाचे स्वरूप खाली नमूद केलेप्रमाणे आहे : 

( १) ४०० के . व्ही . डबल सर्किट पारेषण वाहिनी डेहरंड (जिल्हा रायगड ) येथील वीज निर्मिती 
प्रकल्पापासून ते महापारेषण यांचे नागोठाणे येथील ४०० के . व्ही . सब स्टेशनपर्यंत उभारणे तसेच सदर 
कामामध्ये ४०० के . व्ही . चे जी . आय . एस . चे चार बे उभारण्याचे व २ बस सेक्सनलायझर बे 
उभारणेचे कामही अंतर्भूत आहे. 

( २) सदर वाहिनीची लांबी अंदाजे ३८ कि.मी. असून पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी अंदाजे १२४ 
टॉवर्सची उभारणी राहणार आहे . 

( ३) या उपरोक्त डेहरंड ते नागोठाणे पारेषण वाहिनीचा मार्ग, खालील नमूद केलेल्या गावांमधून जाईल. 
शहापूर ,शिर्की, बोखे, मसद - खुर्द, मसद- बुद्रुक , बाशी, कोळवे, वेव, डोलवी, जिरणे, खुर्नाड , पखाणी, 
कोदवाई, वडखळ रोड, ताडगाव , उधार खवली, करंजगर ,पिलोसरी, उणेर - बुद्रुक , चिखलगांव , खंबारशेट , 
बालप, पाली, शिलोसी, मनसोली आणि कन्साई. 
टीप . सदर आदेशाच्या अर्थाविषयी वाद निर्माण झाल्यास सदर आदेशाचा इंग्रजी भाषेतील मसुदा 

अधिकृत मानण्यात यावा. 


शुक्रवार , जून २ ९, २०१२ / आषाढ ८ , शके १ ९ ३४ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ९ जून २०१२ 

आदेश 


भाग -१ 
विद्युत अधिनियम, २००३. 

क्रमांक पावामा २०१२/ प्र.क्र .३१४ /ऊर्जा- ४. — विद्युत अधिनियम , २००३ मधील १६४ व इंडियन 
टेलिग्राफ अॅक्ट , १८८५ मधील कलम १० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन , मे . टाटा पॉवर कंपनी यांना डेहरंड (जिल्हा रायगड ) येथील प्रस्तावित २४०० मे . वॅ . क्षमतेच्या 
औष्णिक विद्युत प्रकल्पापासून ते महापारेषण कंपनीच्या नागोठाणे येथील प्रस्तावित रिसिव्हिंग स्टेशनपर्यंत 
४०० के . व्ही. क्षमतेची अतिउच्चदाब डबल सर्किट , क्वाड मूस, ए.सी.एस.आर.पारेषण वाहिनी ( पारेषण 
प्रणालीची सविस्तर योजना सोबत परिशिष्ट - अ मध्ये दिली आहे.) उभारण्यास टेलीग्राफ अॅक्टमध्ये वर्णन 
केल्यानुसार या आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


अजय मेहता, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2012 . 


to MSETCL s Receiving Station at Nagothane. The scope of work is as 
below : 


Order 


PART — I 


(I) Construction of @ 38 Kms. of 400 K. V. Quad Moose , ACSR Double 
Circuit Transmission Line from Tata Power s proposed Generating Power 
Station at Dehrand to MSETCL s 400/220/33 K. V. Receiving Station at 
Nagothane. 

(II ) 4 Nos. 400 K. V. GIS bays at the existing 400 K. V. MSETCL s 
Sub - station at Nagothane. 

(i) 2 Nos GIS Line bays . 


( ii ) 2 Nos . GIS Bus Sectionalizer bays. 


( III ) The said Transmission Line shall pass through followingf village 
viz. Shahapur , Shirki, Bokhe , Masad -Khurd ,Masad -Budruk , Bashi, Kolve , 
Vev , Dolvi, Jirne, Khurnad , Pakhani, Kodwai, Vadkhal Road , Tadgaon , 
Udhar Khavli, Karanjgar, Pilosari, Uner-Budruk , Chikhalgaon , Khambat 
shet, Balap , Pali, Shiloshi, Mansoli and Kansai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 

No. PWM . 2012 /C.R . 314 /NRG - 4. - In exercise of the powers conferred 
by the section 164 of the Electricity Act, 2003 ( hereinafter referred to as 
" Electricity Act”) and Section 10 of the Indian Telegraph Act , 1885 
(hereinafter referred to as " the Telegraph Act") , the Government of 
Maharashtra , hereby confers on M /s. Tata Power Company Ltd. the Powers 
of Telegraph Authority as defined under the Telegraph Act, to construct 
Dehrand-Nagothane 400 KV D /Ckt, 38 Kms. transmission line as defined 
under the Electricity Act, as annexed - I from proposed 2400 MW Thermal 
Power Generating Plant at Dehrand (Distt. Raigad). 

The construction and operation of aforesaid transmission line will be 
subject to provisions of the Government Resolution No. Misc .- 0210 /CR - 29 / 
NRG -4 , dated 1st November , 2010 the Industries, Energy and Labour 
Department, Government of Maharashtra . 

PART - II 
Nothwithstanding anything contained in the approval of the Government 
ofMaharashtra under section 68 of the Electricity Act, communicated vide 
letter No. PWM - 2011/CR - 322 /NRG -4 , dated 3rd November 2011. It is hereby 
clarified that the construction , maintenance and operation of aforesaid 
transmission line will be subject to all the provisions of Electricity Act, 
Orders and Regulations of MERC and Orders ofMaharashtra State Load 
Despatch Centre, if any , which are applicable to transmission lines 
constructed and maintained by generation plants defined under the 
Electricity Act , 2003. 

ANNEXUREI 
M / s. Tata Power Company Ltd. is erecting 400K.V. D /ckt., Quad moose 
transmission line from proposed power station at Dehrand (Distt. Raigad ) 


AJOY MEHTA , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार- अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


. 


त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३ ) चे कलम २६ क , पोट 
कलम ( १ ) च्या खंड ( ख ) द्वारे प्रादान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ 
करण्याऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 

( अ) राखीव वनक्षेत्र असणाऱ्या सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या हद्दी विनिर्दिष्ट 
करीत असून, त्याचा समावेश “ उमरेड- क -हांडला वन्यजीव अभयारण्यात 

करण्यात येईल . 
( ब ) ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकास व त्या 
दिनांकापासून, उक्त क्षेत्र हे “ उमरेड- कन्हांडला वन्यजीव अभयारण्य ” म्हणून ओळखले जाणारे 
वन्यजीव अभयारण्य असेल असे घोषित करीत आहे. 


" 


११ 


अनुसूची 
नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उमरेड- क -हांडला वन्यजीव अभयारण्याचे स्थान आणि हद्दी. 
( १ ) अभयारण्याचे नाव 

: उमरेड - क -हांडला वन्यजीव अभयारण्य 
( २) वनपरिक्षेत्र व वनविभागाचे नाव : नागपूर वन विभाग , भिवापूर व कुही वनपरिक्षेत्र 

भंडारा वन विभाग पवनी वनपरिक्षेत्र . 
( ३) अभयारण्यामध्ये अंर्तभूत केलेल्या क्षेत्राचा तपशील : 


शुक्रवार , जून २ ९ , २०१२/ आषाढ ८ , शके १ ९ ३४ 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


कक्ष 
क्रमांक 


क्षेत्र 
(हेक्टर मध्ये ) 

( ३ ) 


कक्ष 
क्रमांक 


क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


महसूल व वन विभाग 


१ 


१३ 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जून २०१२ 

अधिसूचना 


३६ ९ .०७ 
२६ ९.६ ९ ८ 


२ 


१४ 


१५ 


४ 


५ 


३६५ 

३ ९ ० 
३ ९ ० अ 
३ ९ ० ब 
३ ९ ० क 

३ ९ १ 
३ ९ २ 


१७ 


नागपूर वन विभाग 


६ 


१८ 


३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३५७ 
३५८ 
३५ ९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 


४४५.१५५ 

३ ९९.१ ९ ५ 
४७ ९ .५५३ 
३८५.६६५ 
३१३.२३ 
३३८.३२ 
२६४.६६ 
२७०.३३ 
२८७.३३ 
२५४.९ ५ 
२३५.९ ३ 
३२२.९ ४ 


वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम, १ ९ ७२. 
क्रमांक डब्ल्युएलपी.२०१२/ प्र.क्र १८६ / फ - १.- ज्याअर्थी, नागपूर 

जिल्ह्याचा 
आणि भंडारा जिल्ह्याचा भंडारा वन विभाग यामधील राखीव वनामध्ये समाविष्ट असलेल्या या 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राला (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात 
आला आहे) परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय, वनस्पतीजातीय , भूरुपिकीय, नैसर्गिक व प्राणीशास्त्रविषयक 
पुरेसे महत्त्व असल्यामुळे त्यामधील वन्यजीवांचे संरक्षण, त्यांची पैदास व वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
व त्याच्या पर्यावरणासाठी त्या क्षेत्राचा एका अभयारण्यात समावेश करणे महाराष्ट्र शासनास ईष्ट 


२५.७ ९ १ 
६४.८६४ 

४ ९ .३३ ९ 
४८४.३०५ 
४०२.५३३ 
३४.८६ 
१०५.७८ 
३५३.५० 


७ 


८ 


२० 


७५७ 


९ 


१० 


२१ 
२२ 


७५८ 
७६३ 


११ 
१२ 


एकूण 


२२ 


६१५७.०० 


वाटते ; 


भाग चार- अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१३ 


गोषवारा 


राखीव वन 


संरक्षित वन 


अ . वन वन 
क्र . विभाग परिक्षेत्र 


महसूल 
विभागाचे 

क्षेत्र 


खाजगी क्षेत्र अभयारण्यातील 

गावांची संख्या 


पूर्व. वैनगंगा नदी व मौजे ठाणा ( कोरंभी) , कोरंभी ( खापरी ), खाकशी, नागनगाव , 

कोसमबोडी, नायगाव , निमगाव ( आवळगांव ), राजकोटा गावांच्या सीमा . (भंडारा 

जिल्हा) 
दक्षिण.- मौजे रनाळा, कोटालपार, सालेभट्टी व निष्टी गावांच्या सीमा. (भंडारा जिल्हा ) 
पश्चिम. - मौजे सालेशरी , गोसीखुर्द धरणाचे बुडीत क्षेत्र व मौजे परसोडी (गायडोंगरी), खापरी , 

महालगाव, गायडोंगरी, कवडसी (परसोडी), मुरमाडी, आवळगांव, धामणगांव, पौनगांव 
गावाच्या सीमा व मरू नदी. 


- 


संख्या 


( हेक्टर संख्या (हेक्टर 
मध्ये ) 

मध्ये ) 


एकूण एकूण एकूण एकूण 
वन क्षेत्र वन 

क्षेत्र 
कक्ष ( हेक्टर मध्ये ) कक्ष ( हेक्टर मध्ये ) 
( ४ ) 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


(११) 


९९ ८.५७ 


३७०१.२६ 


२ ९ .०१ 


०२ 


६८४.५० 


२१५२.३३ 


१४ 


३५२१.१५ 


०२ 


२.९ ५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


o 


०८ 


२४७ ९.९ ५ 


१ नागपूर 

कुही ०५ 
२ नागपूर 

भिवापूर ०७ 
३ नागपूर 

कुही 
( वनविकास 

महामंडळ ) 
४ नागपूर 

भिवापूर 
( वनविकास 

महामंडळ ) 
५ भंडारा 

पवनी १० 


० 


० 


०३ 


८८७.८५ 


विवेक खांडेकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


३००६.१० 


१२ १०५२.०६५ ६५.६ ९ 


०४ 


३४८.५० 


२ -रिठी 


एकुण 


२२ 


६१५७.०० ५३ ११६४२.२७५ ९ ४.७० 


०८ 


. 


१०३५.९ ५ ४( ३ -रिठी + 

१ वस्ती) 


उत्तर. 


अभयारण्याची चतुःसीमा 
खंड- अ नागपूर वन विभाग 

मौजे तारणा, विरखंडी, हरदोली, डोंगरमौदा , धामणा , ठाणा, वेळगाव, दहेगाव, रेंगातूर 

व क -हांडला गावांच्या सीमा ( नागपूर जिल्हा ). 
पूर्व. मौजे राजोली, गोठणगाव , मरुपार , सालेशरी, पुल्लर , भवरी, सोमनाळा, कोलारी, 

पिंपळगाव , डोंगरगाव गावांच्या सीमा . 
दक्षिण.- मौजे मानोरा, वेळवा , कारगाव , नवेगाव ( दे.), रानमांगली , तास गावांच्या सीमा . 
पश्चिम . - मौजे देणी, वानोडा , क -हांडला व ठाणा गावांच्या सीमा. ( नागपूर जिल्हा) 

खंड - ब भंडारा वन विभाग 
उत्तर.- गोसीखुर्द धरणाचे बुडीत क्षेत्र व मौजे मुजबी, तुकुमबोरी, घाटउमरी गावांच्या सीमा. 


( नागपूर जिल्हा ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


१५ 


( 3 ) Particulars of area included in Sanctuary . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2012 


Comptt . 


Area in Ha. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area in Ha . 


Comptt. 


Sr. 
No. 
(4 ) 


NOTIFICATION 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972. 


13 


365 


1 
2 


14 
15 


16 


No.WLP . 2012 /C.R.186 / F - 1. — Whereas the Government ofMaharashtra 
considers that the area described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said area” ) comprised within the reserve 
forest in the Forest Division Nagpur of District Nagpur and the Forests 
Division Bhandara ofDistrict Bhandara ,by reason of its adequate ecological, 
faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance is to 
be included in a sanctuary for the purpose of protecting , propagating and 
developing wild life therein and its environment ; 


3 
4 
5 
6 


303 
304 
305 
306 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 


445.155 
399.195 
479.553 
385.665 
313.23 
338.32 
264.66 
270.33 
287.33 
254.95 
235.93 
322.94 


17 
18 
19 


390 
390 A 
390 B 
390 C 
391 
392 
757 
758 
763 


369.07 
269.698 
25.791 
64.864 
49.339 
484.305 
402.533 

34.86 
105.78 
353.50 


20 


7 
8 
9 
10 
11 
12 


21 


22 


Total 


22 


6157.00 


Total Reserved Forest area comprising 6157.00 Ha Or 61.5700 Sq. km . 


Abstract 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of section 26 - A of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 (53 of 
1972 ) and of all the powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra , hereby , 

(a ) specifies the limits of the areas mentioned in Schedule appended 
hereto , being the reserved forests area, shall be comprised within the 
Umred - Karhandla Wild Life Sanctuary ; 

(6 ) declares that on and from the date of publication of this notification 
in the Maharashtra Government Gazette, the said area shall be a wild 
life sanctuary to be known as “ Umred- Karhandla Wild Life Sanctuary ” . 


Sr. Division Range 
No. 


Reserved 
Forests 


Protected 

Forest 


Revenue 

Area 


Private 
Area 


Villages 
inside WLS 


( In ha. ) Nos . 


Nos . 


Area 
( In ha .) 


Total Total Total Total 
Nos . Area Nos . Area 

of ( In ha . ) of ( In ha . ) 
Comptt 

Comptt 
( 4 ) (5 ) 

(6 ) 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


SCHEDULE 


16 


29.01 


2 


2 


998.57 
2152.33 

0 


Situation and limits of the Umred- Karhandla Wild Life Sanctuary in 
Nagpur and Bhandara District. 


3701.26 
3521.15 
2479.95 


684.50 
2.95 


14 


2 . 


8 


( 1 ) Name of the Sanctuary 


1 Nagpur Kuhi 5 
2 Nagpur Bhiwapur 7 
3 Nagpur Kuhi 0 

( FDCM ) 
4 Nagpur Bhiwapur 0 

( FDCM ) 
5 Bhan Pauni 10 

dara 


0 


3 


887.85 


3006.10 


12 1052.065 


65.69 


4 


348.50 


2 - Rithi 


Umred Karhandla Wild life 

Sanctuary . 
: (i) Bhiwapur and Kuhi Ranges of 

Nagpur Forest Division . 
( ii ) Paoni Range of Bhandara 
Forest Division . 


( 2 ) Name of the Forest Range 

and Division . 


Total 


22 


6157.00 


53 11642.275 94.70 


08 


1035.95 4 ( 3 - Rithi + 1 

with 
habitation ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


१७ 


Boundaries of the Sanctuary , 


Block ‘ A’- (Nagpur Forest Division 
North : Village Boundaries of Tarna, Virkhandi, Hardoli, Dongarmuda, 

Dhamna, Thana , Welgaon , Dahegaon , Rengatur, Karandla 

(Nagpur Distt.) 
East : Village Boundaries of Rajoli ,Gothangaon ,Marhupar, Saleshari, 

Pullar , Bhawri , Somnala , Kolari, Pimpalgaon , Dongargaon , 
South : Village Boundaries of Manora , Welwa, Kargaon , Navegaon 

(Desh ), Ranmangli, Tas. 
West : Village Boundaries of Deni,Wanoda , Karandla , Thana (Nagpur 

Distt .) 


९ २ 


शुक्रवार , जून २ ९ , २०१२/ आषाढ ८ , शके १ ९ ३४ 


Block B - ( Bhandara Forest Division 
North : Submergence of Gosekhurd Dam & Village Boundaries of Mujbi, 

Tukumbori, Ghatumari of Nagpur Distt . 
East : Vainganga River Village Boundaries of Thana (Korambi), 

Korambi (Khapri), Khaksi , Nagangaon , Kosambodi, Naigaon , 

Nimgaon (Awalgaon ), Rajkota ( Bhandara Distt.) 
South : Village Boundaries of Ranala, Kotalpar , Salebhatti, Nishti 

(Bhandara Distt . ) 
West : Saleseehar , Submergence of Gosekhurd Dam & Villages Bound 

aries of Parsodi ( Gaidongari ), Khapari , Mahalgaon, Gaidongri, 
Kawadsi (Parsodi), Murmodi, Avalgaon , Dhamangaon , 
Pahungoan & Maru River. 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१२ 

आधिसूचना 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIVEK KHANDEKAR , 
Joint Secretary to Government. 


वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम , १ ९ ७२. 

क्रमांक डब्ल्युएलपी.२०१२ / प्र.क्र . १८६/ फ -१. - ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याचा नागपूर वन विभाग व 
भंडारा जिल्ह्याचा भंडारा वन विभाग या मधील कोणत्याही राखीव वनामध्ये समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त असणारे क्षेत्र की ज्याचे या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केले असून त्या क्षेत्राला 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय , 
वनस्पतीजातीय, भूरुपिकीय, नैसर्गिक व प्राणीशास्त्रविषयक पुरेसे महत्व असल्यामुळे त्यामधील 
वन्यजीवाचे संरक्षण , त्यांची पैदास व वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी व त्याच्या पर्यावरणासाठी त्या 
क्षेत्राचा एका अभयारण्यात समावेश करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते 


•. 


भाग चार - अ -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


. 


१ ९ 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


कक्ष क्रमांक 


कक्ष क्षेत्र 
क्रमांक ( हेक्टर मध्ये ) 
( २ ) ( ३ ) 


क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

( ६ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


७ 


२२४ 


८२.२६० 


३५ 


१४६५ 


८ 


२२६ 


९ ७.०६ ९ 


१४६६ 


१५२.३८ 


९ 


२२८ 


६६.७८१ 


३७ 


१४६८ 


१६०.५४ 


१० 


२२ ९ 


४६.८ ९ १ 


३८ 


१४७३ 


८५.८४ 


११ 


२३० 


७७.७०२ 


३ ९ 


१४७४ 


१४६.७४ 


१२ 


२३१ 


६६.९ ८७ 


४० 


१४७५ ( अ ) 


१२७.३४ 


त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ (१९ ७२ चा ५३ ) ची कलमे १८ व १८ ब 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 

( अ ) “ उमरेड - क -हांडला वन्यजीव अभयारण्यात ” या नावाने ओळखले जाणारे वन्यजीव 
अभयारण्य म्हणून अनुसुचीत नमूद केलेली क्षेत्रे गठित करण्याचा आपला इरादा घोषित करीत 
आहे आणि उक्त अनुसुचीत जाहीर केल्याप्रमाणे त्याच्या हद्दी सीमांकित करीत आहे; आणि त्या 
प्रयोजनासाठी 

( ब ) उक्त क्षेत्रांतील जमिनींमधे किंवा त्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे असलेल्या कोणत्याही 
अभिकथित अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरुप व व्याप्ती यांची चौकशी करण्यासाठी व ते निश्चित 
करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमाची कलमे १९ ते २५ ( दोन्ही धरुन ) या अन्वये 

तरतूद 

केली 
असेल तशीच कार्यवाही करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी म्हणून, उप विभागीय अधिकारी, उमरेड, 
जिल्हा नागपूर व उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा भंडारा यांची नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची “ अ " 
नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उमरेड क -हांडला वन्यजीव अभयारण्याचे स्थान आणि हद्दी : 
( १ ) अभयारण्याचे नाव उमरेड क -हांडला वन्यजीव अभयारण्य 
( २ ) वनविभागाचे नाव ( अ ) नागपूर वनविभाग व ( ब ) भंडारा वन विभाग 

वन प्रकल्प विभाग नागपूर ( वन विकास महामंडळ ) 
( ३ ) अभयारण्याच्या क्षेत्रासह वन विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पर्यायी वनीकरणाच्या 
क्षेत्राचा तपशील : 


१३ 


१४१० 


१८५.९ ३ 


४१ 


१४७५ ( ब ) 


१०३.१४ 


४२ 


१४८२ 


३२५.४७ 


१४ 


१४१३ 


७२.३१ 


१५ 


१४१७ 


२१७.११ 


वन विकास महामंडळ 
( कुही /भिवापूर वनपरिक्षेत्र) 


१६ 


१४१८ 


२८७.१५ 


४३ 


१४१५ 


२२१.४१ 


१४१ ९ 


३७२.६३ 


४४ 


१४१६ 


३ ९ १.२५ 


१८ 


१४३१ 


११२.६१ 


४५ 


१४३२ 


४११.३५ 


१ ९ 


१४३५ 


१७६.६५ 


४६ 


१४३३ 


२२ ९ .३१ 


२० 


१४३८ 


३१७.६८ 


४७ 


१४३४ 


३१८.०८ 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


कक्ष क्रमांक 


२१ १४३ ९ ( भाग ) २२४.९ ४ 


४८ 


१४३६ 


३७८.५६ 


कक्ष 

क्षेत्र 
क्रमांक ( हेक्टर मध्ये ) 
( २ ) ( ३ ) 


क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

( ६ ) 


२२ 


१४४० 


३३१.८३ 


४ ९ 


१४३७ 


३४४.९ ६ 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


२३ 


१४४१ 


३७५.५५ 


५० 


१४४२ 


२७५.१ ९ 


२१७ 


९ ०.५६१ 


२ ९ 


१४५२ भाग 


४१७.७ ९ 


२४ 


१४४७ 


१०७.२१ 


५१ 


१४६० 


३४८.९ २ 


१ 

२ 


२१८ 


२७१.१५७ 


३० 


१४५७ 


२८०.४ ९ 


२५ 


१४४८ 


२८६.९ २ 


५२ 


१४६२ 


२११.४६ 


३ 


२१ ९ 


८४.७७४ 


३१ 


१४५८ 


४६०.२३ 


२६ 


१४४ ९ 


२७२.१० 


५३ 


१४६३ 


२३७.३१ 


४ 


२२० 


३ ९ .१८६ 


३२ 


१४५ ९ 


३०४.३२ 


२७ 


१४५० 


४३३.९९ 


५३ 


११६४२.२७५ हे . 


एकूण 
किंवा 


५ 


२२२ 


७४.४ ९ १ 


३३ 


१४६१ 


४०८.५ ९ 


२८ 


१४५१ 


३०८.२९ 


११६.४२२७ 
चौ.कि.मी. 


६ 


२२३ 


५४.२०७ 


३४ 


१४६४ 


११५.०४ 


भाग चार- अ -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th June 2012 


NOTIFICATION 


खंड “ अ ” मधील गावांच्या खाजगी व महसुली क्षेत्राचे तपशील . 
जिल्हा तालुका गावांचे नाव खाजगी क्षेत्र 

महसुल विभागाचे क्षेत्र 
व संख्या ( हेक्टर मध्ये ) ( हेक्टर मध्ये ) 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
नागपूर कुही किटाडी (रिठी ) 

३४५.०५ 
कुही रानबोडी ३३९ .४५ 

२ ९ .०१ 
नागपूर भिवापूर वानोडा 

०.७० 
भिवापूर नवेगांव ( दे ) २.२५ 


एकूण 


०४ 


६८७.४५ 


२ ९ .०१ 


खंड “ ब ” मधील गावांच्या खाजगी व महसुली क्षेत्राचे तपशिल. 


जिल्हा 


तालुका 


गावांचे नाव 


खाजगी क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 


महसुल विभागाचे क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 


व संख्या 

( ३ ) 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT , 1972 . 

No.WLP- 2012/ C.R.186/ F - 1. - Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the area described in the Schedules appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said area ” ) the area other than an area 
comprised within any reserve forest in the Forest Division Nagpur of 
District Nagpur and the Forests Division Bhandara of District Bhandara , 
by reason of its adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, 
natural and zoological significance , is to be included in a sanctuary for 
the purpose of protecting , propagating and developing wild life therein 
and its environment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 18 
and 18B of the Wild Life ( Protection ) Act , 1972 (53 of 1972 ), and of all 
the powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby , — 

( a ) declares its intention to constitute the areas mentioned in 
Schedule as a Wild Life Sanctuary to be known as “ the Umred 
Karhandla Wild Life Sanctuary ” and defines the limits thereof as set 
out in the said Schedule ; and for that purpose ; 

( b ) appoints the Sub- Divisional Officer, Umred of the Nagpur District 
and Sub -Divisional Officer of the Bhandara District as the Collectors 
to enquire into and determine the existence, nature and extent of any 
rights alleged to exist in favour of any person in or over the lands in 
the said areas and deal with the same as provided under sections 19 
to 25 ( both inclusive) of the said Act . 


( २ ) 


भंडारा 


पवनी 


६७.६४ 


३५.९ ७ 


१ ९ .७५ 


परसोडी 

खापरी 
जोगीखेडा (रिठी ) 
चिचगांव (रिठी ) 


१५८.६४ 
२४.२ ९ 


८.८ ९ 


९७.९ ३ 


१.०८ 


एकूण 


०४ 


३४८.५० 


६५.६ ९ 


एकूण 


०८ 


१०३५.९ ५ 


९ ४.७० 


उमरेड - कन्हांडला अभयारण्याचे एकूण ( संरक्षित / खाजगी व महसूली ) क्षेत्र 
१२७७.२ ९ २ हेक्टर किंवा १२७.७२९ २ चौ.कि.मी. 


SCHEDULE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विवेक खांडेकर, 
शासनाचे सह सचिव . 


Situation and limits of the Umred- Karhandla Wild Life Sanctuary in 
Nagpur and Bhandara District . 
( 1 ) Name of the Sanctuary 

Umred- Karhandla Wild Life 

Sanctuary * 
( 2 ) Name of the Forest Division : ( a ) Nagpur Division (b ) Bhandara 

Dn , Nagpur FDCM Project 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२३ 


Details of Private and Revenue area of villages in Block - A 


( 3 ) Particulars of the Compensatory : 

Forestation area in possession 
of the Forests Department 
included in the sanctuary . 


Revenue Area 


District 


Tahsil 


Name and No. Private Area 
of Villages in Ha . 
( 3 ) 

( 4 ) 


in Ha . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


Comptt. Area in Ha . 


Sr. No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area in Ha. 


Comptt. 


Nagpur 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


345.05 
339.45 
0.70 


29.01 


1 


Kuhi Kitadi ( Rithi) 

Kuhi Ranbodi 
Bhiwapur Wanoda 
Bhiwapur Nawegaon (D ) 
Total 

04 


Nagpur 


2.25 
687.45 


29.01 


Details of Private and Revenue area of villages in Block - B 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


217 
218 
219 
220 
222 
223 
224 
226 
228 
229 
230 
231 
1410 


90.561 
271.157 
84.774 
39.186 
74.491 
54.207 
82.260 
97.069 
66.781 
46.891 
77.702 
66.987 
185.93 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


1452P 
1457 
1458 
1459 
1461 
1464 
1465 
1466 
1468 
1473 
1474 
1475A 
1475B 
1482 


417.79 
280.49 
460.23 
304.32 
408.59 
115.04 
51.6 
152.38 
160.54 
85.84 
146.74 
127.34 
103.14 
325.47 


District 


Tahsil 


No. of Villages 


Private Area 

in Ha. 


Revenue Area 

in Ha . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Bhandara 


Pauni 


35.97 


19.75 


Parsodi 

Khapri 
Jogikheda (Rithi) 
Chichgaon (Rithi) 

04 


14 
15 


1413 
1417 


72.31 
217.11 


67.64 
158.64 
24.29 
97.93 
348.50 
1035.95 


8.89 
1.08 
65.69 


Total 


Grant Total 


08 


94.70 


Total Area of (PF /Private & Revenue ) 1277.292 Ha.OR 127.7292 Sq . km . 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


1418 
1419 
1431 
1435 
1438 
1439P 
1440 
1441 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 


FDCM (Kuhi/ 
Bhiwapur Ranges 

area ) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Total 
OR 


287.15 
372.63 
112.61 
176.65 
317.68 
224.94 
331.83 
375.55 
107.21 
286.92 
272.10 
433.99 
308.29 


1415 
1416 
1432 
1433 
1434 
1436 
1437 
1442 
1460 
1462 
1463 
53 


221.41 
391.25 
411.35 
229.31 
318.08 
378.56 
344.96 
275.19 
348.92 
211.46 

237.31 
11642.275 
116.4227 
Sq.km 


VIVEK KHANDEKAR , 
Joint Secretary to Government . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२५ 


. 


.. 


( ब) आदेश देते की , प्रत्येक वर्षी कायम पदांची संख्या त्या प्रत्येक वर्षात अनुसूची क्र . १ 
मधील स्तंभ क्र . (१३) मध्ये उल्लेखिलेल्यानुसार असेल ; 

( क ) आदेश देते की , सन २००४ ते २०११ या वर्षांकरिता , अनुसूची क्र . २ मधील स्तंभ 
क्र . (२ ) मध्ये उल्लेखिलेल्यानुसार , महाराष्ट्र विकास सेवा , वर्ग-१ संवर्गामध्ये अनुसूची क्र . २ च्या 
स्तंभ क्र . ( ३) ते स्तंभ क्र . ( ७ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांचा अंतर्भाव असेल 

( ड ) आदेश देते की , प्रत्येक वर्षी कायम पदांची संख्या त्या प्रत्येक वर्षात अनुसूची क्र . २ 
मधील स्तंभ क्र . ( ८ ) मध्ये उल्लेखिलेल्यानुसार असेल ; 

( ई) आदेश देते की , दिनांक १ एप्रिल १९ ७ ९ पासून महाराष्ट्र विकास सेवा, वर्ग-१ संवर्गातील 
पदावरील नियुक्तीकरिता प्रमाण ५० : ५० म्हणजेच ५० टक्के सरळसेवेद्वारे आणि ५० टक्के 
पदोन्नतीद्वारे असे असेल ; 


९ ३ 


शनिवार , जुलै ७, २०१२ / आषाढ १६, शके १९ ३४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस. एस . संधू , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जुलै २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक मविसे . १० / प्र.क्र . १४६/ २०१२ / आस्था -३. - महाराष्ट्र विकास सेवा ( घटना, वर्गीकरण 
आणि सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ७३ मधील नियम (३ ) च्या उपनियम ( ६ ) नियम ५ च्या खंड ( अ ) 
च्या परंतुकासह वाचावा ] याद्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , 

( अ) आदेश देते की , सन १९ ७९ ते २००३ या वर्षांकरिता, अनुसूची क्र . १ मधील स्तंभ 
क्र . (२) मध्ये उल्लेखिलेल्यानुसार, महाराष्ट्र विकास सेवा, वर्ग-१ संवर्गामध्ये अनुसूची क्र . १ च्या 
स्तंभ क्र . ( ३ ) ते स्तंभ क्र . ( १० ) मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांचा अंतर्भाव असेल 


- 


भाग चार- अ -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


२७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION 

DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th July 2012 


210 210 218 222 234 236 236 236 251 254 267 283 283 285 295 


NOTIFICATION 


Total 


(12) 


115 119 134 168 


201 


221 221 223 223 235 262 262 272 278 292 295 295 295 314 318 336 354 354 


356 


369 


CONSTITUTION OF INDIA . 


Previous 

Posts 


Newly 
Created Posts 


+ 


(11) 


115+0 115+4 119+15 134+34 168+33 201+20 
221+0 221+2 223+0 223+12 235+27 262+0 262+10 272+6 
137+155 292+3 
295+0 295+0 295+19 314+4 318+18 
336+18 354+0 354+2 356+13 


No. MDS. 10 /C.R.146 /2012/Estt .-3. — In exercise of the powers conferred 
by sub -rule (6 ) of Rule 3 read with the proviso to clause (a ) of Rule 5 of 
the Maharashtra Development Service (Constitution , Classification and 
Recruitment) Rules, 1973 the Government of Maharashtra , hereby : 


Kendra 


(10) 


Gram Sevak 


0 0 


o 


o 


0 0 0 


0 


0 0 0 0 0 


0 0 


0 


0 


0 


o 


o 


0 


9 9 9 


9 


(9) 


5toovvvvvvvvwoO 


16 19 19 19 
31 31 31 33 


0 0 


o 


os com 


5 


06 


o 


o 


o 


0 0 


0 


o 


o 


(8) 


92 92 104 131 131 141 141 


Schedule-1 


Child ment/ 

OfficerAssistant Commi 

ssioner Director(Develop-Project 

ment/ Enquiry 

Inspection) 
Project Officer/ 
Project 


co 


9 


9 


6 


9 9 9 9 9 


6 6 6 


9 


6 


9 9 


( a ) directs that for the years 1979 to 2003 , specified in a Column (2 ) 
of the Schedule - 1 hereto , theMaharashtra Development Service , Class 
I Cadre shall consist of the posts as specified in respect of that year 
in Column ( 3 ) to Column ( 10 ) of the said Schedule - 1 ; 

(b ) directs that the strength of the Permanent Posts in respect of 
the said year shall be such as specified against each such years Column 
( 13 ) of the said Schedule - 1 ; 

(c ) directs that for the years 2004 to 2011, specified in a Column ( 2 ) 
of the Schedule - 2 hereto , the Maharashtra Development Service , Class 
I Cadre shall consist of the posts as specified in respect of that year 
in Column ( 3 ) to Column ( 7 ) of the said Schedule - 2 ; 

(d ) directs that the strength of the Permanent Posts in respect of 
the said year shall be such as specified against each such years Column 
( 8 ) of the said Schedule - 2 ; 

(e ) directs that w.e.f. 1st April 1979 the ratio for the appointment 
to the posts to the Maharashtra Development Service , Class - I Cadre 
shall be 50 : 50 , that is to say 50 % by Nomination and 50 % by Promotion . 


9 


6 18 


(5) 


31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 186 186 186 186 202 202 
202 202 202 202 213 


UTUT 


Block 
Develop ment Officer 

Class-IDeputy Chief Officer 

(Gram 

Panchayat)ExecutiveExecutiveDeputy Chief Officer (General) 


Www 


Year 


(2) 


1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 


Sr. No. 


(1) 


4 5 6 


98 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 


भाग चार - अ -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२० , शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५-११, २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


२ ९ 


Schedule- 2 


Year 


Sr. 
No. 


Deputy Deputy Block Assistant Principal, The 

Chief Chief Develop- Commi Gram Strength of 
Executive Executive ment ssioner Sevak Permanent 

Officer Officer Officer ( Develop- Prashik- Posts/ Total 
(General) (Gram Class - I ment/ shan Sanctioned 
Panchayat ) 

Enquiry Kendra Posts 

Inspection ) 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


33 


18 


6 


1 
2 


33 
33 


९ ४ 


6 


18 
18 


3 


33 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 


4 


33 


213 
214 
214 
214 
214 
214 
214 


33 
33 
33 
33 
33 
33 


18 


303 
304 
304 
304 
304 
304 
304 


5 


18 


6 
6 
6 
6 
6 


33 
33 


6 


18 


मंगळवार, जुलै १० , २०१२/ आषाढ १९ , शके १९३४ 


7 


2010 


33 


18 


8 


2011 


33 


33 


214 


18 


6 


304 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU, 
Principal Secretary to Government . 


महिला व बालविकास विभाग 

नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१२ 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक मबाआ . २०१२/ प्र.क्र . ३१/कामगार -७.-- भारताचे संविधान यांच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, 
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महिला व 
बालविकास आयुक्यालयातील संरक्षण अधिकारी गट ब ( अराजपत्रित). या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत :-- 

या नियमांना , महिला व बालविकास आयुक्तालयातील संरक्षण अधिकारी गट ब 
( अराजपत्रित ). या पदाचे ( सेवाप्रवेश) नियम, २०१२, असे म्हणावे. 


१ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


३१ 


. 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 

New Administrative Building, 3rd Floor 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2012 


" 


“ 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


२. या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, -- 

आयुक्त ” याचा अर्थ, आयुक्त, महिला व बालविकास. महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ; 
( ब ) “ आयुक्तालय याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या 
अखत्यारितील महिला व बालविकास आयुक्तालय, असा आहे ; 
( क ) पदवी " याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी, असा आहे ; 
( ड ) “ विभाग " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग, असा आहे ; 
( ई) “ शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे. 
३. आयुक्तालयातील संरक्षण अधिकारी गट ब ( अराजपत्रित ) या पदावरील नियुक्ती, 
एकतर , 
( अ ) (एक ) ज्याचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल : 

परंतु, शासकीय सेवेत अगोदरच कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमर्यादा दहा वर्षांनी 
शिथिल करण्यात येईल , 

( दोन ) ज्याने समाजकार्य यामधील पदव्युत्तर पदवी धारण केली असेल : परंतु महिलांना प्राधान्य 
देण्यात येईल आणि संरक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या प्रत्येक व्यक्तिला समाजकार्य यामधील 
किमान तीन वर्षांचा अनुभव असेल, अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ; किंवा 

( ब ) शासनामध्ये समतुल्य पद धारण करणाऱ्या व या नियमाच्या खंड ( अ) च्या उप -खंड 
( दोन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तिच्या बदलीने ; किंवा 

( क ) कोणतेही सांविधानिक वं सांविधिक प्राधिकरण किंवा महामंडळ किंवा आयोग यांमध्ये 
समतुल्य पद धारण करणाऱ्या व या नियमाच्या खंड ( अ) च्या उप -खंड ( दोन ) मध्ये नमूद केलेली 
अर्हता धारण करणाऱ्या . योग्य व्यक्तिच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल . 
४. या पदावर नियुक्ती झालेल्या व्यक्तिस याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांना अनुसरून 
ती यापूर्वीच विभागीय परीक्षा आणि हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 

५. या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तिने, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय , महाराष्ट्र शासन 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेले “ संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण केले पाहिजे. 

६. या पदावर नियुक्ती झालेली व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीसाठी पात्र असेल . 


No. WCD . 2012 /CR -31 /D -7. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating the 
recruitment to the post of Protection Officer, Group B (Non -Gazetted ), 
in the Commissionerate of Women and Child Development under the 
Administrative control of the Women and Child Development Department 
of the Government of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Protection Officer , Group B in the 
Commissionerate of Women and Child Development (Recruitment ) 
Rules , 2012. 
( 2 ) In these rules , unless the context requires otherwise , -- 

( a ) “ Commissioner " means the Commissioner of Women and Child 
Development, Maharashtra State ; 

( b ) “ Commissionerate " means the Commissionerate of Women and 
Child Development, under the Women and Child Development 
Department of Government of Maharashtra ; 

(c ) “ Degree " means a degree of a Statutory University ; 

(d ) “ Department ” means the Women and Child Development 
Department of Government of Maharashtra ; 

( e ) “ Government means the Government of Maharashtra. 
( 3 ) Appointment to the Post of Protection Officer , Group - B , in the 
Commissionerate shall be made either , 

(a ) by nomination from amongst the following candidates , who 
(i ) are not more than thirty three years of age : 

Provided that, the age limit may be relaxed up to ten years in case 
of the candidates already working in the Government Service , 

(ii) possess a post graduate degree in social work : 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

शं . शा . पढाळ , 
शासनाचे. उप सचिव. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११ , २०१५ / फाल्गुन १४-२०, शके १९ ३६ 


Provided that, Preference shall be given to the Women anii every 
person appointed as Protection Officer shall have at least three years 
experience in social sector ; or 

(6 ) by transfer of a suitable person holding equivalent post in Govern 
ment and possessing the qualification mentioned in sab -clauses (ii ) of 
clause ( a ) of this rule ; or 

( c) by deputation of a suitable person holding equivalent post in any 
Constitutional and Statutory Authority or Corporation or Commission and 
possessing the qualification mentioned in sub -clause ( ii ) of clause (a ) of 
this rule . 

4. A person appointed to the post shall be required to pass the Depart 
mental Examination and Examination in Hindi and Marathi language 
according to the rules made in that behalf , unless he has already passed , 
or has been exempted from passing these examinations. 

5. A person appointed to the post should possess a “ Certificate in 
Computer Operation " prescribed by the Directorate of Information and 
Technology, Government of Maharashtra , from time to time. 

6. A person appointed to the post shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. S. PADHAL , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


